जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण 
रुग्णालय, माढा येथील सुरक्षा सेवेच्या 
प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३३७/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ०४ जानेवारी, २०२१ 


वाचा:- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष ३ /टे. ९/ग्रारुमाढा /सुरसे/प्रलंदे/१२२६४-६६, दिनांक ०७ 
ऑक्टोबर, २०१९ 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/राज्यस्तर/कक्ष 
३/टे. ९/जिरुसोलापूर /सुरक्षासेवाप्रदे/१७९८-१८००, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२० 


प्रस्तावना :- 
जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, माढा येथील कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या 


प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, माढा येथील कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या 


प्रलंबित देयकांना पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


पुरवठादाराचे । देयक क्रमांक व दिनांक देयकाचा कालावधी देयकाची रक्‍कम 


नाव 


जागृती १३०९/दिनांक १७.०७.२०१९ ।माहे डिसेंबर, २०१४ रु.१४,४०० /- 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.33७/आरोग्य 337 


स्वयंरोजगार | १३१०/दिनांक १७.०७.२०१९ ।माहे जानेवारी, २०१५ रु.१४,४०० /- 
सहकारी १३११/दिनांक १७.०७.२०१९ ।माहे फेब्रुवारी, २०१५ रु.१४,४०० /- 
संस्था,सोलापूर | १३१२/दिनांक १७.०७.२०१९ । माहे मार्च, २०१५ रु.१४,४०० /- 
१३१३/दिनांक १७.०७.२०१९ ।माहे एप्रिल, २०१५ रु.१४,४०० /- 
१३१४/दिनांक १७.०७.२०१९ ।माहे मे, २०१५ रु.१४,४०० /- 
१३१५/दिनांक १७.०७.२०१९ | माहे जून, २०१५ रु.१४,४०० /- 
१३१६/दिनांक १७.०७.२०१९ ।माहे जुले, २०१५ रु.१४,४०० /- 
१३१७/दिनांक १७.०७.२०१९ । माहे ऑगस्ट, २०१५ रु.१४,४०० /- 
१३१८/दिनांक १७.०७.२०१९ ।माहे सप्टेंबर, २०१५ रु.१४,४०० /- 
१३१९/ दिनांक १७.०७.२०१९ । माहे ऑक्टोबर, २०१५ रु.१४,४०० /- 
१३२०/ दिनांक १७.०७.२०१९ । माहे नोव्हेंबर, २०१५ रु.१४,४०० /- 
एकूण रु. १,७२,८७०/- 


२. जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, माढा येथील कंत्राटी सुरक्षा सेवेच्या 
एक वर्षावरील प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्यात येत असून याव्यतिरिक्त संबंधित देयकांचा 
अचूकपणा, देयके पूर्वी अदा करण्यात आलेली नाहीत इत्यादी सर्व मुद्दे व वैधानिक बाबींची 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांची राहील. 

३. उपरोक्त सुरक्षा सेवे करीता झालेला खर्च “मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य , १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ०४१३)” सन २०२०-२१ मधील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ 
विनियम, भाग- दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


2a निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.33७/आरोग्य 337 


क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

द्‌. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४४३९६३१७ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2 Digitally signed by 
Sa NJeev Sanjeev 


Ha rishchand Harishchandra Dhuri 
‘ Date: 2021.01.04 
ra Dhuri 16:48:07 +05'30 


( सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

६. जिल्हा ated चिकित्सक, सोलापूर 

७. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, माढा 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

९. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


